राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे 
“Production of biopesticides, biofungicides, 
biofertilizers and bioagents for benefits of 
farmers in Marathwada region” या प्रकल्पास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५४/७-अ. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ५ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- १.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त शासन GA क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२/१४-अ. 
दि.२५.०१.२०२४. 
२.संचाळक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रश्ा.मा./५७२/२०२४.दि.१४.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि.०८.०१.२०२४ 
रोजी झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये, “Production of 
biopesticides, biofungicides, biofertilizers and bioagents for benefits of farmers in Marathwada 
region” हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, 
पैठण रोड, छत्रपती संभाजीनगर, कृषि विज्ञान केंद्र, बदनापूर, कृषि विज्ञान केंद्र, खामगाव, कृषि 
विज्ञान केंद्र, तुळजापूर व कापूस संशोधन केंद्र, नांदेड येथे राबविण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. या 
प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला 
जाणार आहे. त्यानुषंगाने, राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने मान्यता दिल्यानुसार संचालक 
(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत “Production of biopesticides, 


biofungicides, biofertilizers and bioagents for benefits of farmers in Marathwada region”, हा 
प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि विज्ञान He, पैठण रोड, 
छत्रपती संभाजीनगर, कृषि विज्ञान केंद्र, बदनापूर, कृषि विज्ञान केंद्र, खामगाव, कृषि विज्ञान केंद्र, 
तुळजापूर व कापूस संशोधन केंद्र, नांदेड येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५४/७-अ. 
शासन निर्णय :- 


१, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत, “Production of biopesticides, biofungicides, 
biofertilizers and bioagents for benefits of farmers in Marathwada region” हा प्रकल्प वसंतराव 
नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, पैठण रोड, छत्रपती संभाजीनगर, 
कृषि विज्ञान केंद्र, बदनापूर, कृषि विज्ञान केंद्र, खामगाव, कृषि विज्ञान केंद्र, तुळजापूर व कापूस 
संशोधन केंद्र, नांदेड येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सरदर प्रकल्पाच्या रु.७८४.६१५ लाख (अक्षरी रु.सात कोटी, PRIS लाख, एकसष्ट हजार 
पाचशो) इतक्या रकमेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर प्रकल्पाचा दोन वर्षाच्या खर्चाचा तपशील सोबतच्या “परिशिष्ट अ” नुसार राहील. 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व 
विचारात घेता, निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

५. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे राबविण्यात येईल. 

६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी यांचे संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), वसंतराव 
नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाळ विहित 
मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच, राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सदर 
योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परीक्षण, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, 
कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वेळोवेळी सादर करावी. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०५१४५०२८८८०१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

p RAT | B H A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1e8bda9b459f85f7 
5f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6 
ED5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


Date: 2024.03.05 15:01:41 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५४/७-ओ. 


४. कृषि आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. कुलगुरु/कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
७. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

८. संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.सहायक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर. 
१२.संचाळक, SA व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

१३.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७.राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवडनस्ती, 9-31. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५४/७-ओ. 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय क्रमांक-मकृवि-१२२४/प्र.क्र.५४/७-अ, दि.२३ फेब्रुवारी,२०२४ सोबत जोडावयाचे परिशिष्ट 
Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme 


(in Rs.) 
Applicable ongoing | cost sharing pattern(%) 
णं scheme of ७01 /GoM 
S.N Components ग १ Cost ae र 
वि Naind sil RKVY mplementing 
or Agency 
subsid. 

1. | Establishment and | 6,68,91,075) — As per 100 VNMKV, 

maintenance of guidelines Parbhani 
> : of GeM 

units with purchase portal& 

and repairing of VNMKV 

Laboratory norms 

machineries / 

equipment’s / 

instruments /plastic 

wares/ glass wears/ 

chemicals/ Items/ 

other lab related 

expenses, etc. 

2 |e Training 72,84,000 | 8850९ - 100 VNMKV, 
Programme & guidelines Parbhani 
awareness 0१10९. 

Programme, 
Extension 
material, mobile 
app and 
publications, etc 
3 | Electric & Lab 27,48,000 As per ia 100 VNMKV, 
Related Work, etc VNMKV Parbhani 
norms 
4 | Administrative (@ 15,38,461 As per 7 15,38,461 | VNMKV, 
02 % of the project ATMA Parbhani 
norms 
Grand Total |7,84,61,536 | oe | - | 78461536 foe | 
(एकूण रु.सात कोटी, AA लाख, एकसष्ट हजार, पाचशे छत्तीस फक्त) 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE 
6ED5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f85f 
75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Date: 2024.03.05 15:02:03 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


